RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५, अंक ८ ] 


मंगळवार, फेब्रुवारी ५, २०१९ / माघ १६, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


, 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय (मुख्य इमारत ), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१ ९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ . 

क्रमांक एमसीओ.२०१२/ प्र.क्र .१५१/ नवि -१४. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ ( महा .१९ ६५ चा 
४० ) चे कलम ७५ अ चे पोट - कलम ( २) आणि कलम ३२१ चे पोट - कलम (१) व ( २) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र राज्य 
नगरपरिषद मुख्याधिकारी सेवा ( सेवा भरती व सेवेच्या शर्ती) नियम, १९ ८३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालील नमूद प्रारुप नियम तयार करून ते 
कलम ३२१ चे पोट -कलम (३) चे तरतुदीनुसार यामुळे बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे व नोटीस देण्यात येते की, ही 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सदर प्रारुप नियम शासन 
विचारात घेईल . 

उपरोक्त कालावधी दरम्यान या प्रारुप नियमांशी संबंधित ज्या हरकती किंवा सूचना आयुक्त तथा संचालक , नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय, वरळी, मुंबई ४०० ०३२ यांचेमार्फत प्राप्त होतील , त्या शासनाकडून विचारात घेतल्या जातील. 


२ . 


प्रारुप नियम 


क्रमांक एमसीओ.२०१२ /प्र.क्र .१५१/ नवि -१४. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( महा .१९ ६५ चा 
४०) चे कलम ७५ अ चे पोट - कलम ( २ ) आणि कलम ३२१ चे पोट-कलम ( १) व ( २ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कलम ३२१ चे पोट 
कलम (३ ) चे तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद मुख्याधिकारी सेवा ( सेवा भरती व सेवेच्या शर्ती) नियम, १९ ८३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
खालील नियम तयार करत आहेत : 

या नियमांना , “महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद मुख्याधिकारी सेवा ( सेवा भरती व सेवेच्या शर्ती) ( सुधारणा) नियम, २०१९ ” असे म्हणावे. 
२ . महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद मुख्याधिकारी सेवा ( सेवा भरती व सेवेच्या शर्ती) नियम , १९ ८३ ( ज्यास , यापुढे मूळ नियम म्हणून 
संबोधण्यात येईल .) मधील नियम २ खालील खंड ( आय) नंतर खालील खंड समाविष्ट करण्यात येईल . 


१ . 


( १ ) 


भाग एक - अ- ( म.उ.वि .) - १२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ -मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी ५ , २०१ ९ /माघ १६, शके १९ ४० 

“ ( आय-१) “ मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा ” म्हणजे शासनाने सर्वसाधारण अथवा विशेष आदेशानुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी राज्यसेवा ( समावेशन, नेमणुका व सेवेच्या शर्ती) ( सुधारणा) नियम , २००६ मधील नियम २ खंड ( एन ) 
मध्ये नमूद सेवांमधील कर्मचाऱ्यांमधून वेळोवळी मुख्याधिकारी श्रेणी-२ या पदांवर पदोन्नतीसाठी आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अशी 
जबाबदारी घेईपर्यंत नियम ७ अ नुसार गठीत केलेल्या समितीद्वारे घेण्यात येणारी परीक्षा होय ." 
३ . मूळ नियमातील नियम ४ मध्ये, 
( ए) पोट-नियम (२ ) च्या खंड ( बी ) व ( सी ) ऐवजी खालील खंड अंतर्भूत करण्यात येत आहे : 

"( बी ) ५३ वर्षापेक्षा अधिक वय नसलेल्या व संवर्गामध्ये किमान ५ वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांमधून मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार निवडलेल्या सुयोग्य व्यक्तींच्या पदोन्नतीद्वारे. 

“( सी ) नामनिर्देशनाने व पदोन्नतीने करावयाच्या नेमणुकीचे प्रमाण ९ ०: १० असे राहील. " 
( बी ) उप-नियम (५ ) ऐवजी खालील उप-नियम अंतर्भूत करण्यात येत आहे : 

“( ५ ) वरील नियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी , जेव्हा सुयोग्य उमेदवाराच्या अनुपलब्धतेमुळे नामनिर्देशनाने अथवा 
पदान्नतीद्वारे अथवा रजा किंवा तात्पुरत्या रिक्त जागांमुळे या सेवेतील पद भरले न गेल्यास , अशी पदे शासनाच्या समकक्ष संवर्गातील 
सुयोग्य अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरता येतील . 
मूळ नियमातील नियम ७ नंतर खालील नियम अंतर्भूत करण्यात येत आहे : 

७ अ. मर्यादित विभागीय परीक्षा आणि निवड यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेसाठी समितीचे गठन- ( १) मुख्याधिकारी वर्ग-२ पदावर 
पदोन्नतीसाठी मर्यादित विभागीय परीक्षेच्या गुणवत्तेनुसार पात्र असणाऱ्या सुयोग्य व्यक्तींची निवड यादी तयार करण्यासाठी मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा परीक्षा समिती खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे : 

निवड समिती 


४ . 


अ . क्र . 


१ . 


अध्यक्ष 


२ . 


सदस्य 


आयुक्त तथा संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई 
सहसचिव / उप सचिव, नगरविकास विभाग, शासनाने नामनिर्देशित केलेले 
शासनाने नामनिर्देशित केलेला अवर सचिवापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला मागासवर्गीय अधिकारी 
उप संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई. 


३ . 


सदस्य 


४ . 


सदस्य , 

सचिव . 


( २) ही समिती निवड यादी तयार करण्यासंदर्भात नियम ७ मध्ये विहित केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करेल . " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श . गोखले, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी ५, २०१९ / माघ १६, शके १९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya (Main Building ) 4th Floor, Madam CamaMarg ,HutatmaRajguru Chowk 

Mumbai 400 032 ,dated the 5th February 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS Act, 1965. 

No.MCO.2012 /C.R . 151/UD - 14. — The following draft of rules further to amend the Maharashtra State 
Municipal Chief Officers Service (Recruitment and Conditions of Service ) Rules , 1983 , which the 
Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and 
(2 ) of section 321 read with sub -section ( 2 ) of section 75A of the Maharashtra Municipal Councils ,Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act,1965 (Mah . XL of 1965 ), is hereby published , as required by 
sub - section (3 ) of the said section 321 , for information of all the persons likely to be affected thereby; and 
notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra 
after expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Maharashtra 
GovernmentGazette ; 

Any objections or suggestions which may be received by the Director of Municipal Administration , 
Worli,Mumbaiwithin the aforesaid period , willbe considered by the Government. 


DRAFT RULES 


No.MCO.2012 /C.R.151/UD - 14. - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1) and (2 ) of 
section 321 read with sub - section (2 ) of section 75A of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965), and of all other powers enabling it in 
that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra State Municipal Chief Officers Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules , 1983 , 
the samehaving been previously published , as required by sub -section ( 3 ) of said section 321 , namely : 

1. These Rules maybe called theMaharashtra State Municipal Chief Officers Service (Recruitment 
and Conditions of Service ) (Amendment) Rules , 2019 . 

2. In rule 2 of theMaharashtra State Municipal Chief Officers Service (Recruitment and Conditions 
of Service ) Rules , 1983 (hereinafter referred to as " the principal Rules”) , after clause (1), the following 
clause shall be inserted , namely - 

" (i- 1) " Limited DepartmentalCompetitive Examination ” means an examination prescribed by the 
Government, by general or special order, from time to time, for promotion to the postof Chief Officer, 
Grade II , from amongst the employees belonging to the Services prescribed in clause (n ) of rule 2 of 
the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships State Services 
(Absorption , Recruitment and Conditions of Service ) Rules , 2006 , and conducted by the Committee 
constituted under rule 7A ,until such time the Maharashtara Public Service Commission takes on this 
responsibility ;". 
3. In rule 4 of the principal Rules , 
(a ) in sub - rule (2 ),for clauses( b) and (c ), the following clauses shall be substituted , namely : 

“ (b ) by promotion of a suitable person ,who has compieted regular service not less than 5 
years in the cadre and his age is not more than 53 years , on the basis of the selection list 
prepared as per themerit determined by the Limited Departmental Competative Examination ; 

(c) appointment to the post by nomination and promotion shall be made in the ratio 
of 90:10 ; 
(b ) for sub -rule (5 ), the following sub -rule shall be substituted ,namely : 

" (5 ) Notwithstanding anything hereinbefore contained in this rule , where any post in the 
Service remains vacant due to non - availability of suitable candidates for recruitment to such post 
either by nomination or by promotion , as the case may be , or where there is any leave or other 
temporary vacancy of any post in the service , the post shall be filled in by appointment of a 
suitable officer from the equivalent cadre of the Governmentby deputation .”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी ५, २०१९ / माघ १६, शके १९ ४० 
4. After rule 7 of the principal Rules , the following rule shall be inserted , namely : 

" 7A . Constitution of the Committee for Limited Departmental Competitive Examination and 
procedure for prepation of select list.-( 1) For the purpose of preparing select list of persons who are 
eligible for promotion to the postof Chief Officer,Grade II, as per the merit determined by the Limited 
Departmental Competative Examination , there shall be consititued a Limited Departmental Competative 
Examination Committee consisting of the following : 


(1 ) 


Chairman . 


( 2 ) 


Member. 


The Commissioner and Director, Directorate ofMunicipal 
Administration , Maharashtra State . 
Joint Secretary or Deputy Secretary of Urban Development 
Department, nominated by the Government 
An officer not below the rank ofUnder Secretary belonging to 
backward classes nominated by the Government. 
The Deputy Director, Directorate of Municipal Administration 


( 3 ) 


Member . 


(4 ) 


Member 
Secretary 


(2 ) The Committee shall follow the procedure for preparation of select list as prescribed in rule 7.". 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. S.GOKHALE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


